फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी fest यांच्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून 
विद्यमान संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे तसेच, 
संस्थेच्या नावात बदल करण्यास करण्यास शासन 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१४१/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: Io जुले, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/पीसीआय-मान्यता/२०२४/४००, 
दि.२०.०६.२०२४. 


प्रस्तावना : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक 
वर्ष २०२३-२४ पासून विद्यमान संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे तसेच, विद्यमान संस्थेच्या 
नावात बदल करण्यास, कायम विनाअनुदानित तत्वावर शासन मान्यता देण्याबाबत संचालक, 
तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन पत्रांन्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 


शासन निर्णय : फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी शौक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार, सोबतच्या 
Annexure - A 8 मध्ये नमूद संस्थांना, फार्मसी SIRI ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्याकडून 
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता देण्यात येणाऱ्या मान्यतेच्या Extension of Approval (EoA) 
अधिन राहून, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून विद्यमान संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे 
तसेच, विद्यमान संस्थेच्या नावात बदल करण्यास, प्रचलित अटी व शा्तींच्या अधीन राहून कायम 
विनाअनुदानित तत्वावर शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. प्रस्ताव सहपत्र 

09 । राज्यातील ३ विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु | Annexure - A 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
०२ | राज्यातील १ संस्थेच्या नावात बदल करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. | ॥॥&तपा8-8 


२. तसेच, उपरोक्त Annexure - A नुसार मान्यता दिलेल्या संस्थांमधील प्रथम वर्षाचे Waa, 
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून करण्यास प्रचलित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


अटी व शर्ती: 
१) सदर मान्यता ही कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१४१/तांशि-४ 


२) सदर संस्थांना शासनाची मान्यता शौक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून दिली असली तरी, त्यांनी 
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून प्रथम वर्षाचे प्रवेश करणे आवश्‍यक राहील. तत्पूर्वी, संबंधित 
संस्थांकडे शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिताची फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली 
यांची मान्यता Extension of Approval (EoA) असणे बंधनकारक राहील. 


3) प्रस्तुत बाबतीत फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या तसेच 
दि.२१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित 
संस्थेस बंधनकारक राहील. 


४) सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशक्षमता सोबतच्या Annexure - A मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे राहील. 

५) शासनाने विहित केलेल्या तसेच फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित 
केलेल्या सर्व अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस, संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यासोबत 
करारनामा करावा लागेल. तसेच, आवश्‍यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता 
संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात 
येईल. 

६) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


७ सदर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश 
नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


८) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण sone जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास, त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल grea (प्रोहिबिशान 
ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


९) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षक, शिक्षकेतर व इतर तांत्रिक कर्मचारी, 
फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या निकषाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना 
नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. वेतन व भत्ते इ. बाबत शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांकडून तसेच, संस्थेविरुध्द विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर 
कडक कारवाई करण्यात येईल. 


१०) संस्थेने आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडियाच्या 
मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्याना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच, फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडियाच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा 
(उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


११) रॅगिंग संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशा व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१४१/तांशि-४ 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 
मंडळ, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संस्थेवर बंधनकारक 
राहतील. 


३. ज्या संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे 
प्रोसेसिंग फी अदा केलेली नाही, त्या संस्थेकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल 
करावी व पुढील आव्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


छ. हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१०१८४४४२५९०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 


S HAHAJAHAN DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 
S HAKU R M U LAN | EDUCATION DEPARTMENT 


Date: 2024.07.10 18:56:12 +05'30' 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
४) सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
) 

) 
) 


कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


INSTITUTE NAME 


PCI-3312 |Shri Sai Janvikas Pratishthan's Ojas Un-Aided 
College of Pharmacy, Rohanwadi 
(Ambewadi), Tal. & Dist.Jalna- 
431203 


PCI-878  |Indira Bahuuddeshiya Shikshan Un-Aided 
Sanstha's Dr.Rajendra Gode College 
of Pharmacy, Malkapur Buldana 
Road, Malkapur, Dist.Buldana 


PCI-1236 |Adivasi Seva Samiti's Institute of Un-Aided 


Industrial and Pharmaceutical 
Technology, Panchavati, Nashik 


F:\GR upload 10.07.2024\Pharmacy\Annexure A & B of 2023-24 new institutes list 


PHARMACY 


PHARMACY 


PHARMACY 


Annexure A 
Higher and Technical Education Dept. G.R.No.Manyata-2024/C.R.141/TE-4, Dated- 10th July, 2024. 
List of New Course in intake in existing Unaided Pharmacy Institute, Approved by PCI from A.Y. 2023-24 


COURSE 


POST 
GRADUATE 


POST 
GRADUATE 


POST 
GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


COURSE 
NAME 


Master of 
Pharmacy 


Master of 
Pharmacy 


Master of 
Pharmacy 


Bachelor of 
Pharmacy 


Pharmacology 


Pharmaceutics 


Pharmaceutical 
Chemistry 


Pharmacy 


SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 


Dr.Babasaheb Ambedkar 
Technological University, 
Lonere 
Dr.Babasaheb Ambedkar 
Technological University, 
Lonere 
Sant Gadgebaba Amravati 
University, Amravati 


Dr.Babasaheb Ambedkar 
Technological University, 
Lonere 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 
DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, C = IN, S 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2024.07.10 18:57:17 +05'30' 


INTAKE A.Y. 
2022-23 


APPROVED 
BY PCI 
A.Y.2023-24 


Page 1 of 1 


Annexure B 
Higher and Technical Education Dept. G.R.No.Manyata-2024/C.R.141/TE-4, Dated- 10th July, 2024. 
List of Change in Name of Institute Approved by PCI from A.Y. 2023-24 


PCI CODE | Institute Old Name of Institution New Name of the Instiutte Institute Address 
CODE 
PCI-172 4270 |BCYRC Institute of Diploma in Backward Class Youth Relief Committee's KDK |KDK College of Engineering Campus, Great Nag 


Pharamacy, Opposite Telephone College of Pharmacy and Research Institute, | |Road, Nandanvan, Nagpur - 440 009 
Exchange, Nandavan, Nagpur Nagpur 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 


S H A H AJA H AN DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, C = IN, 
§ = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 


SHAKUR MULANI fsseseeanie 
Date: 2024.07.10 18:57:31 +05'30" 


F:\GR upload 10.07.2024\Pharmacy\Annexure A & B of 2023-24 new institutes list Page 1 of 1 


